महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यामध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबत. 

उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० जून, २०१९ 


वाचा:- 9. शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा .क्र बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२, दिनांक २८.०५.२०१९ 


शासन आदेठ- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ रोजी तीन वर्षाचा 


कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक २८.०५.२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात 


आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंडात: बदल करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर 


घेण्यात आला आहे. नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती व सक्षम 


प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये 


त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 
अ. नाव व पदनाम दि. २८.०५.२०१९ सुधारीत पदस्थापना | अभिप्राय 
क्र अन्वये करण्यात 
आलेली पदस्थापना 
[a] २ ३ = ०- ५ 
ि श्री.अनिस मुसा नायकवाडी, | सहायक सचिव, गटशिक्षणाधिकारी, | रिक्‍त पदी 
गटशिक्षणाधिकारी, म.रा.मा. व उ.मा. शि. पं.स. आटपाडी, 
पं.स. खानापूर विटा, मंडळ, पुणे विभाग, । जि.प. सांगली 
जि.प. सांगळी पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम दि. २८.०५.२०१९ | सुधारीत पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. अन्वये करण्यात 
आलेली पदस्थापना 

=] २ ३ Ss षु 

२ श्री. बाळू रुस्तम खरात, गटशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी | श्री. नागेश मापारी 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. भोकरदन (प्राथमिक), यांच्या बदलीने 
पं.स. जालना जि. जालना जि.प. जालना रिक्‍त झालेल्या 
जि. जालना पदावर 

३ | श्री.धनाजी अ. बुट्टे उपशिक्षणाधिकारी  । शिक्षण उपनिरिक्षक, | श्रीमती संगिता 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक.), शिक्षण उपसंचालक | शिदे यांच्या 
(माध्यमिक), जि.प. पुणे कार्यालय, पुणे. बदलीने रिक्‍त 
जि. प. पुणे झालेल्या पदावर 

४ | ait. राजेसाहेब मुरलीधर गटशिक्षणाधिकारी, | गटशिक्षणाधिकारी, | रिक्‍त पदावर 
लोंढे , गटशिक्षणाधिकारी, । पं.स. शहापूर, पं.स.शिरुर, 
पं.स. पुरंदर जि. ठाणे (अवघड) जि.प. पुणे 
जि.प. पुणे 

५ श्री. लिबाजी दौलतराव गटशिक्षणाधिकारी, | सहायक सचिव, रिक्‍त पदावर 
सोनवणे उपशिक्षणाधिकारी | पं.स. कळवण, म.रा.मा. व उ.मा. 
(प्राथमिक), जि. नाशिक शि.मंडळ, नाशिक 
जि.प.नाशिक विभाग, नाशिक 

६ | श्रीमती. जयश्री एकनाथ गटशिक्षणाधिकारी, | गटशिक्षणाधिकारी, | श्री. राकेश साळूंके 
चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी, । पं.स. वैजापूर पं.स.औरंगाबाद,  ।यांच्या बदलीने 
पं.स. गंगापूर जि. औरंगाबाद जि.औरंगाबाद रिक्‍त झालेल्या 
जि.प. औरंगाबाद पदावर 

७ | श्री.माधव सखाराम सलगर, | गटशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी | रिक्‍त पदावर 
उपशिक्षणाधिकारी पं. स. अर्धापूर, (माध्यमिक), 
(माध्यमिक), जि. नांदेड जि.प. नांदेड 
जि.प. परभणी 

८ | श्री विष्णू मारूतीराव कांबळे, | गटशिक्षणाधिकारी, | उपशिक्षणाधिकारी | Rad पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. डहाणू, (प्राथमिक), 
पं.स.बार्शी, जि. पालघर (अवघड) | जि.प.सोलापूर. 
जि सोलापूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकबदली-३११९/प्र.क्र. ३६/प्रशा-२ 
२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 


कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


३. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 


तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 


अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 


याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०६२११००४४६८६२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by Santosh Basaveshwar 


ni Of Maharasht 


Santosh bees 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व Ard, Basaveshwar ५८०५. 
M a mM a d a p 1 re 7a9dbda20b1937a2e41983c35f6a38b6adi 


(संतोष ममदापूरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद 

) सर्व शिक्षण संचालक 

४) सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
) 
) 
) 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर) 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८) संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


